राजगुरुनगर, जि. पुणे येथील हुतात्मा शिवराम 
हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकास आराखडा 
समितीमध्ये सदस्यांचा समावेश करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : समिती-२०२३/प्र.क्र.५९/सां.का.३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : - २१ मार्च, २०२३ 


वाचा:- शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्रमांक : 
समिती-२०२३/प्र.क्र.५९/सां.का.३, दिनांक १७ मार्च, २०२३ 


शासन शुद्धिपत्रक - 
उपरोक्त संदर्भाधीन शासन निर्णयामधील अनुक्रमांक २ व ८ मध्ये नमूद - 
अ.क्र. | मान्यवरांचे नाव पदनाम 
२ श्री. शरद बुटे सदस्य 
८ श्री. विठ्ठल प्रभाकर पाचरणे सदस्य 
या ऐवजी 
अ.क्र. | मान्यवरांचे नाव पदनाम 
२ | al. शरद बुट्टे सदस्य 
८ | at. विठ्ठल प्रभाकर पाचारणे सदस्य 
असे वाचावे. 


०२. सदर शासन शुद्धिपत्रक क ॒ महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥६॥१9॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२३०३२११५२२५३१८२३ असा 
आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SUMANT मण्या याया ण 


laharashtra, 0 


DINKAR PASHTE ५७३ oepartient 
0: 


Date: 2023.03.21 16:02:07 


(सु. दि. पाष्टे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 


०७८ WwW A -0 


पृष्ठ २ पैकी १ 


ल 
ae 


ळ 


१५ 
१६ 
१७ 
AG 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः समिती-२०२३/प्र.क्र.५९/सां.का.३ 


. प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. सचिव (बांधकामे), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
. विभागीय आयुक्त, पुणे. 


जिल्हाधिकारी, पुणे. 
उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 
. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे. 
. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. महाळेखापाल -१ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
. महालेखापाल -२ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
. सर्व हुतात्मा शिवराम हरी राजगुरु स्मारक परिसर विकास समिती सदस्य (मार्फतीने 
संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय) 
. निवडनस्ती, सां.का. ३. 


